अतितात्काळ विधानमंडळाच्या डिसेंबर, 2023 च्या अधिवेशनात सादर 
केलेले सन २०२३-२०२४ चे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग,मंत्रालय, 
परिपत्रक क्रमांक : पूरक-२०२३/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, 
शिबीर कार्यालय,हेद्राबाद हाऊस, नागपूर 
दिनांक :- १९ डिसेंबर, २०२३. 


परिपत्रक 
सन २०२३-२०२४ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक ०७ डिसेंबर, २०२३ रोजी विधानमंडळास सादर 
करण्यात आले. सदर पूरक खर्चास आता विधानसभेने मान्यता दिली आहे. दिनांक ३१ मार्च, २०२४ रोजी संपणाऱ्या 
वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, पुरवणी विनियोजन विधेयकास मा.राज्यपाल महोदयांनी 
संमती दिली आहे आणि ते, महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०२३ (सन २०२३ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक-४७) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण,भाग-४, दिनांक १८ डिसेंबर, २०२३ यामध्ये 
प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. 


२. सर्व मंत्रालयीन विभागांना असे कळविण्यात येत आहे की, त्यांनी पुरवणी विनियोजन अधिनियमानुसार 
मंजूर झालेल्या पूरक मागण्यांच्या रकमा वाटप करण्यापूर्वी कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या पूरक मागणी संदर्भात 
यथास्थिती नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग व वित्त विभागाची 
आणि अनिवार्य खर्चाच्या पूरक मागणीसंदर्भात वित्त विभागाची मान्यता घ्यावी. मान्यता घेण्याबाबतचे प्रस्ताव पुरवणी 
मागण्यांच्या मूळ नस्तीवर सादर करण्यात यावेत. मूळ तरतूद अखर्चित असल्यास पुरवणी मागणी वितरीत 
करण्यासाठी विवक्षित कारणे असल्याशिवाय सरसकट प्रस्ताव नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग, आदिवासी विकास विभाग व वित्त विभागाला पाठवू नयेत. 


३. पुरवणी विनियोजन अधिनियमानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांसंदर्भात मंजूर झालेल्या पूरक मागण्यांच्या निधी 
वितरणाबाबत वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं.२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ८ डिसेंबर, २०२३ नुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३१२१९१११४५३२००५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK RAMBHAJI DAHIPHALE 

V | V F K R A M H A | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=56142975484e58364afe88f5f0e3 1 38e3ce0d4e4058e42f003d 
fd69500064afb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=3981A50612646983D580DEA2DA5FB52A33D8E6E3C4 
F34CD80F08C598711CEB65, cn=VIVEK RAMBHAJ| DAHIPHALE 


Date: 2023.12.19 11:15:03 +05'30' 


(वि. रं. दहिफळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव 
३) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२. 
४) सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.९४/अर्थ-३ 


सह सचिव / उप सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 
विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली ११०००१ 

प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई-३२. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-३२. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई-३२. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती, अर्थ-३, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


